महाराष्ट्र पोलिस दलातील विविध वाहतूक 
शाखाकरिता वाटप करण्यात आलेल्या २१४४ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत _ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : २१ मार्च, २०२२. 


वाचा: १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-३६१९/प्र.क्र.०९/पोल-३, 
दि.१७.०९.२०१९ व २२.११.२०१९. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/ प्र. क्र.१८४/ पोल-८, 
दिनांक-१३/०९/२०२१ 
३) पोलीस महासंचालक कार्यालय, म.रा. यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/२६ब/ 
२१४४ पदे/ वाहतूक/०६/२०२० दिनांक ११/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील वाढत्या वाहतूक समस्येवर उपाययोजना करण्याकरीता मा.उच्च न्यायालयात 

जनहित याचिका क्र.९२/२०१३ दाखल करण्यात आली होती. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने रस्त्यावरील वाहतुकीस अडथळा ठरणारी, अनधिकृतपणे सोडून 
दिळेली/बेवारस वाहने हटविण्याबाबत तसेच वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ 
उपलब्ध करून देण्याची आवश्‍यकता होती. त्यानुसार संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयाअन्वये 
२१४४ पदांची निर्मिती करून महाराष्ट्र पोलिस दलातील विविध वाहतूक शाखाकरीता वाटप 
करण्यात आलेली आहेत. 

पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील संदर्भ क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये सदर पदे ज्या प्रयोजनाकरिता निर्माण करण्यात आली आहेत ते प्रयोजन अदयाप कायम 
असून सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सदर बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र पोलिस दलातील विविध वाहतूक शाखांकरिता निर्माण व वाटप करण्यात 
आलेल्या सोबतच्या विवरणपत्रातील २१४४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक 
३१/०८/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधिन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास या आदेशाव्दारे शासन 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 
१) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 
पालन करण्यांत यावे. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/ प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा-, 
दिनांक १०.०९.२००१, क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 
१९.०८.२००४, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१.०९.२०१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


व क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०२.२०१७ नुसार पदांच्या 
आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पुर्ण करुन कार्यालयाअंतर्गत पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता 
प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत विहित मुदतीत पुर्ण करावी. 
याबाबत, यापुर्वी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेण्यांत याव्यात. 

३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना 
त्यापुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास अथवा त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधीत कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग , मागणी क्रमांक : १) बी-१, २०५५ -पोलीस,(००)१०९ 
जिल्हा पोलिस (००(०१जिल्हा TARA बल (२०५५०१६८) २) बी-१, २०५५ -पोलीस, (००) ००१ 
संचालन व प्रशासन, (००)(०१ पोलिस निरीक्षणालय (20440098) ३) बी-१, २०५५ -पोलीस,१०८ 
राज्य मुख्यालय पोलिस, (०२)(०१) शहर पोलिस आस्थापना (२०५५००९७) या लेखाशिर्षाखाळील 
सन २०२२-२३ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च संबंधित 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त 
नाहीत या अटीच्या अधिन राहून सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२२१२००४६८८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN SAHEBRAO BN ct oS RAVIN SANEBRAO DHIKALE, CIN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


D H | KA L E MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 


Date: 2022.03.22 12:03:49 +05'30' 


( डॉ.प्रविण ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

2. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. अप्पर पोळीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. पोलिस महानिरक्षक,औरंगाबाद परिक्षेत्र 

५. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

६. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

८. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी पालघर/ ठाणे/ रायगड/ पुणे/ सातारा/ सांगली/ कोल्हापूर/ 
सोलापूर/ नाशिक/ धुळे/ नंदुरबार/ जळगाव/ अहमदनगर/ औरंगाबाद/ बीड/ नांदेड/ 
उस्मानाबाद/ AHS बुलढाणा/ यवतमाळ/ हिंगोळी / नागपूर/ चंद्रपूर/ गडचिरोली/ 
गोंदिया / अहमदनगर / जळगांव/ ठाणे / रायगड / पुणे/ सोलापूर 

१०.पोळीस आयुक्‍त, नागपूर /अमरावती /ठाणे / नवी मुंबई/ नाशिक/ औरंगाबाद/ पुणे/ 
सोलापूर/ पिंपरी-चिचवड/ मिरा भांईदर- वसई विरार 

११.पोळीस अधीक्षक, पाळघर/ ठाणे/ रायगड/ पुणे/ सातारा/ सांगली/ कोल्हापूर/ सोलापूर/ 
नाशिक/ धुळे/ नंदुरबार/ जळगाव/ अहमदनगर/ औरंगाबाद/ बीड/ नांदेड/ उस्मानाबाद/ 
अकोला/ बुलढाणा/ यवतमाळ/ हिंगोली / नागपूर/ चंद्रपूर/ गडचिरोली/ गोंदिया. 

१२.कार्यासन (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१३.कार्यासन (आ.पु.क,) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१४.कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवडनस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


गृहविभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :-टिआरए-२०२१/प्र.क्र. १८४/ पोल-८, 
दिनांक : २९ मार्च,२०२२ चे सहपत्र, 


महाराष्ट्र पोलीस दलातील विविध वाहतूक शाखाकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या व 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाच्या २१४४ अस्थायी पदांचे 


विवरणपत्र 
अ. | महाराष्ट्र राज्य पोलीस पोलीस पालीस । सहायक | पोलीस सहायक | हवालदार | पोलीस पोलीस एकुण 
क्र. । पोलीस दलातील | अधीक्षक उप निरीक्षक | पोलीस उप पोलीस उप शिपाई शिपाई 
घटकांची नावे अधीक्षक निरीक्षक | निरीक्षक | निरीक्षक चालक 
g अपर Ue al 1. | g २ | [i | | 2 3 
महासंचालक 
वाहतुक कार्यालय 
एकुण Pe | oo | Q Q | oo | | oo | | oo | | 0___| | oo | 3 
२ | बृहन्मुंबई पोलीस १ २ ष्‌ १६ २७ डर १२० ३५८ ड९ ६२० 
आयुक्तालय 
Jena q =a 1. वचि शिव! ea २ hee | २८ | 30 
आयुक्तालय HSP 
एकुण शै २ षु १ २७ ड्डॅ १२० ३८६ ड९ ६५० 
३ | पोलीस आयुक्त, शिंगी g २ ३ ष्‌ ¥ १२ By १० ७१ 
ठाणे 
पालास आयुक्‍त, शि || शिक शव 0 | [eee le | al pe ea 
ठाणे HSP 
एकुण Ee ee २ ३ ष्‌ डू १२ By १० ७१ 
४ | पोलीस आयुक्‍त, शिंगी १ १ १३ डु ay डर १० ९२ 
पुणे 
पार्लास आयुक्‍त. “| ल्न mal pa | [a [ee a t= | pr ee 
पुणे HSP 
एकुण ae g | oo | १ | oo | १ १० ९२ 
५ | पोलीस आयुक्‍त. शिंगी | १ ३ ¥ २ १० २८ १० ue 
नागपूर 
पार्लास आयुक्‍त, al t= | शिडी pat |? | ma ee aa विग [=a 
नागपूर HSP 
एकुण ae १ ३ डू २ Ro २८ १० ue 
६ | पोलीस आयुक्‍त, ei eal g ७ २ ७ RR १० ष्र 
नवी मुंबई 
पार्लास आयुक्‍त, ai | [es शिंक Ra a Pe | r= | i= | [oa] 
नवी मुंबई HSP 
एकुण ee ee ७ र ७ २१ १० QR 
७ | पोलीस आयुक्‍त, aa ey g २ ३ २ & १७ १० 3 
नाशिक 
पालास आयुक्‍त, al | aa Ye [=] ba | a [= | [a 
नाशिक HSP 
एकुण ee ee र 3 र द १७ १० ¥2 
८ | पोलीस आयुक्‍त, aa al १ १ १ २ द १७ १० ३८ 
औरंगाबाद 
पार्लास आयुक्‍त, | किं Ge | | शि णि शं शि शि 
औरंगाबाद HSP 
एकुण If: 0___| fiom I g g g र द १७ Ro २८ 
९ | पोलीस आयुक्‍त, ai [=] १ १ १ २ १ ७ १० २३ 
अमरावती 
पार्लास आयुक्‍त, pre ll = ai 0 | [= |? | | | pr Loa] 
अमरावती HSP 
एकुण णि | g g g र g ७ Ro R3 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


पोलीस आयुक्‍त 


सोलापूर 


२२ 


पोलीस आयुक्‍त, 


सोलापूर HSP 


एकुण 


Yo 


२२ 


३4 


पोलीस आयुक्‍त, 
पिंपरी-चिंचबड 


श्‌ 


ष्र 


Yo 


८७ 


पोलीस आयुक्‍त, 
पिंपरी-चिंचवड 
HSP 


एकुण 


श्‌ 


&R 


८७ 


श्र 


पोलीस आयुक्‍त, 
मिरा-भाईंदर-वसई- 
विरार 


Yo 


RC 


&R 


पोलीस आयुक्‍त, 
मिरा-भाईंदर-वसई- 
बिरार HSP 


एकुण 


१३ 


औरंगाबाद परिक्षेत्र 


TS : 


HSP 


एकुण 


शड 


पालघर जिल्हा 
पोलीस 


gq 


पालघर जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


RQ 


gq 


ठाणे ग्रा. जिल्हा 
पोलीस 


ठाणे ग्रा. जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


१ 


रायगड जिल्हा 
पोलीस 


रायगड जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


१७ 


पुणे जिल्हा पोलीस 


पुणे जिल्हा पोलीस 
HSP 


एकुण 


Rc 


सातारा जिल्हा 
पोलीस 


सातारा जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


१९ 


पांगली जिल्हा 
पोलीस 


पांगली जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


कोल्हापूर जिल्हा 
पोलीस 


कोल्हापूर जिल्हा 
पोलीस HSP 


२२ 


२७ 


एकुण 


38 


AC) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


२१ 


पोलापूर जिल्हा 
पोलीस 


१३ 


२६ 


सोलापूर जिल्हा 
पोलीस HSP 


२२ 


२६ 


एकुण 


२६ 


२२ 


नाशिक जिल्हा 
पोलीस 


१७ 


नाशिक जिल्हा 
पोलीस HSP 


RR 


एकुण 


२८ 


२२ 


धुळे जिल्हा पोलीस 


धुळे जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


Rw 


नंदूरबार जिल्हा 
पोलीस 


नंदूरबार जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२५ 


जळगांव जिल्हा 
पोलीस 


जळगांव जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२६ 


अहमदनगर जिल्हा 
पोलीस 


शड 


अहमदनगर जिल्हा 
पोलीस ~HSP 


एकुण 


शड 


२७ 


औरंगाबाद जिल्हा 
पोलीस 


TOTS जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


RC 


बोड जिल्हा 
पोलीस 


बोड जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२९ 


नांदेड जिल्हा 
पोलीस 


नांदेड जिल्हा 
पोलीस HSP 


२२ 


एकुण 


२२ 


30 


उस्मानाबाद जिल्हा 
पोलीस 


उस्मानाबाद जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


:34 


अकोला जिल्हा 
पोलीस 


अकोला जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२२ 


२६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


३२ | बुलढाणा जिल्हा g g २ २ २ & ष्‌ १९ 
पोलीस 
बुलढाणा जिल्हा g x g g न २३ 3 ३६ 
पोलीस प ५? 
'एकुण २ २ ३ ३ ८ २९ ८ ५५ 
३३ | यवतमाळ जिल्हा दिनी | १ २ २ & ष्‌ १६ 
पोलीस 
यवतमाळ जिल्हा १ १ १ १ नि २३ ३ ३६ 
पोलीस प ५? 
'एकुण १ १ २ ३ ८ २९ ८ ष्र 
By रु जिल्हा [i | Ls] aa |? | | | शिश Lal 
पोलीस 
गोली जिल्हा प्त णि १ १ नि २३ ३ By 
पोलीस HSP 
'एकुण | o [| o° | 8 १ नि २३ ३ BY 
३५ | नागपूर जिल्हा १ | g २ २ द ष्‌ १७ 
पोलीस 
नागपूर जिल्हा ba ial ea Ee | | a हि ea 
पोलीस HSP 
एकुण a | g र र द ष्‌ ऱ्ह 
३६ | चंद्रपूर जिल्हा Le) g g २ २ द ष्‌ १७ 
पोलीस 
चंद्रपूर जिल्हा नॉ | |. | [> i | | a hal 
पोलीस HSP 
एकुण Lee | ९ १ २ २ ष्‌ १७ 
३७ | गडचिरोलो जिल्हा a ha [oq na |? | ॥ | [ead 
पोलीस 
गडचिरोली जिल्हा हि १ १ १ ८ २१ ३ ३५ 
पोलीस प५? 
एकुण शिळा १ १ ८ २१ ३ ३५ 
३८ | गोंदिया जिल्हा a १ १ १ २ २ ष्‌ १२ 
पोलीस 
॥ जिल्हा हँ हिं शिश | लिग Ra aa nal 
पोलीस HSP 
एकुण | 0___| g g g र र प्‌ १२ 
'एकुण २७ ६३ १०८ १२६ ३७९ १९१४३ २८९ WY 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


